प्रति, 
उप सचिव, 
गृ विभाग (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 


वित्तीय सल्लागार, 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
क्रमांक : बीजीटी-१००३/ /२००३-२००४/बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
दिनांक : ४ एप्रिल, २००३ 


सन २००३-२००४ च्या अर्थसंकल्पास विधीमंडळाची पूर्णतः भान्यता 
मिळेपर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी विघानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) 
विधेयक, २००३ मंजूर केले आहे. सदर विधेयकाचे अधितियमात रुपांतर झाले असून ते 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-, 
वि.२९ मार्च २००३" मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 

मुख्यलेखाशीर्ष "५०५५- मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च" या खालील 
आपल्या संबंधित ver तरतूदींच्या १/६ अनुदान म्हणजेच रु.२८,१६,६६,०००/- (दत्तमत) 
'एवढी रक्कम करण्यासाठी विधीमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. आपल्या 
माहितीकरिता वरील लेखाशीर्षाखालील सन २००३-२००४ साठी एकूण अर्थसंकल्पिय 
तरतूद सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रेमांक-३ मध्ये दर्शविली आहे. एकूण 
तरतृदीच्या १/६ पेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी तसेच यातून 
फक्त स्थायी खर्च मागविण्यात यावा. 


DRACO 
(शि. शं. धुमाळे ) 


Se सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रत Tart, 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग (परिवाहन-१). 
कक अधिकारी, गृह विभाग, (बीयुडी-२). 


पिवरणपफ्त्र 


शासन पत्र, ye विभाग, फ्रॅमांक:बीजीटी १००३/५०५५/२००३-२००४/बीयुडी-१, 
दिनांकः- ४ एप्रिल, २००३ या सोबतचे विवरणपत्र 


"youl मार्ग परिवहन यावरील भांडवली खर्च.* मागणी क्रमांक: बी-९ 


(रुपये हजारांत) 


तरतूव 
सन २००३-२००४ 


| एकूण "५०५५- म 


१६९०००० 


